महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र. २३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२० 


संदर्भ - समक्रमांकाचे दिनांक २२.०४.२०१९ रोजीचे आदेशा 
आदेठा 


श्री. किशोर बा.गायकर, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील नियंत्रक 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्ष कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्री. गायकर नियंत्रक, 
शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या पदावर दिनांक ०४.०५.२०१९ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०३.०५.२०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री. किशोर बा.गायकर, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक 
०३.०५.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१९१४३००७९५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. a 
Gajanan Bhimrao 2tccser2strceetenn 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a 
72725०4740), 


serialNumber=54b11b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b 
1 fa V 682d6b6fecb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2020.08.19 14:40:10 +05'30' 


(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री. किशोर बा.गायकर,कक्ष अधिकारी तथा नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई -४०० ०३०. 


) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

) प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
३) सह/उप सचिव (का. 39)/(HT. १९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) संचालक तथा उपसचिव, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई -४०० ०३०. 

) निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


